जि.अमरावती येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४७४ /१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१४/सा.नि/क.लि./का.वि.४९१५/२०१९, दि.०४.११.२०१९ 


शासन नणय निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अमरावती कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 


साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 


करुन तांत्रिक सहमतीसह रु.१४९९.६१ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव दि.०४.११.२०१९ च्या पत्रान्वये 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


2. 


सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 


विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. 
No. 


(A) 


1 


Essential Items Cost Rs. 

ESSENTIAL Components 
(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m 
1443.00) 
Basement Floor 22097977.00 
Ground Floor 13113085.00 
First Floor 13768739.00 
Second Floor 15671203.00 

Sub Total (1) 64651004.00 
(b) Fuel Gas Pipeline 1१, . | 
(2 Bio Digester 100000.00 
(d) Rain Water Harvesting 400000.00 
(e) Solar roof top 2000000.00 
(f) Ramp For Handicaps 200000.00 
(g) Furniture (5000 per sqm x 70% of floor area) 8993880.00 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४७४ /१७/३३ 


(h) Watch Towers 4 No. 1200000.00 
(I) External guard Room with Toilet 700000.00 
Sub Total (2) 12893880.00 
External Water Supply & Sanitary Works 
2 | on Rs.64651004.00 5% 3232550.00 
3 | Electrification 
Internal, E.I. with mains, cabling, 
switchgears, fittings, fans, LAN, Talephone 
on Rs.6465 1004.00 11% 6935680.00 
External supply with MSEDL charges, 
Pumps, Street lights, on Rs. 64651004.00 6 % 3234345.00 
Fire Fighting & delection, L.S. 6457902.00 
Sub Total (3) | 19860477.00 
Sub Total (A) | 97405361.00 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (156.60Rmt) 1677186.00 
(ii) Internal Roads 5744277.00 
(iii) Development of Ground L.S. 300000.00 
(iv) Parking L.S. 900000.00 
(v) Land Scaping L.S. 325000.00 
(vi) Soil Investigations & Detail Land Survey 100000.00 
(vii) CC Drains L.S. 1500000.00 
Sub Total (B) | 10546463.00 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1 Lift (Goods + passenger) (G+3) 5800000.00 
2 | Air Conditioning 969000.00 
3. | C.C.T.V. 1872567.00 
4 | Fresh air plant 1700000.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४७४ /१७/३३ 


5 | Lightening Arrester 632000.00 
ee] Generator 2500000.00 
Goods lifting Machines (4 Nos) 1 Tonne 
7 | cap 2000000.00 
Sub Total (C) 15473567.00 
Project Cost = (A) + (3) + (C) 123425391.00 
(i) Contingencies on 123425391.00 4% 4937016.00 
(ii) Green Building on 123425391.00 5% 6171270.00 
(iii) GST on 123425391.00 12% 14811047.00 
(iv) Insurance on 123425391.00 0.5 % 617127.00 
SubTotal (D) 26536460.00 
Total Cost of Project (A+B+C+D) 149961851.00 
Say Rs. 14,99,61,900.00 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.१४९९.६१ लक्ष (रुपये चौदा कोटी 
नळ्यानव लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खाळील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्‍यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

0. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मश्ञीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (₹0) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 
काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.४७४ /१७/३३ 


8. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 


वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


f. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 


काम हाती घ्यावे. 


9. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 


करण्यात यावी. 


h. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१)/ का-१४६१, दिनांक 


११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००११७११४८३८१४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ANIL NANSING “-'.::/...................... 
ae (अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति :- 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, अमरावती. 
Wa: - 
१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, अमरावती 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू,), 
५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती 
७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, अमरावती 
८. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


